राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीचे 
कामकाज डॉ. धनराज माने, संचालक, उच्च 
शिक्षण यांच्याकडे सोपविण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : आस्था-२०२२/प्र.क्र. २७७/मशि-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २३ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा : शासन निर्णय, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, क्रमांक : आस्था-२०२२/प्र.क्र. २७७/मशि-१, 
दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२. 


शासन आदेश :- 

संदर्भाधीन शासन निर्णयान्वये, दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम २० (४) 
मधील तरतुदीनुसार संचालक, उच्च शिक्षण या संवर्गात १ अधिसंख्य पद निर्माण करुन, सदर अधिसंख्य 
पदावर डॉ. धनराज माने यांची सेवा वर्ग करण्यात आली आहे. तसेच, त्यांच्याकडे राष्ट्रीय शौक्षणिक 
धोरणाच्या अंमळबजावणीसंबंधी कामकाज सोपविण्यात आले आहे. 
2. राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरणाशी संबंधित खालील कामकाज डॉ. माने यांनी हाताळावे :- 


(9) अकृषि विद्यापीठे / अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे तसेच महाविद्यालय 
स्तरावर राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण अंमलबजावणीचा आढावा घेणे व शासनास अहवाल सादर 
करणे. 

(2) धोरण अंमलबजावणीसंबंधी विद्यापीठांना मार्गदर्शन करुन विद्यापीठांच्या अडचणींचे निराकरण 
करणे. 

(३) प्राचार्य/ शिक्षक/ विद्यार्थी / संस्थाचालक व इतर stake holders यांच्या कार्यशाळा आयोजित 
करणे. 

(४) KRA ची दरमहा अद्यावत माहिती विद्यापीठे/ महाविद्यालयांकडून प्राप्त करुन घेऊन शासनास 
सादर करणे. 

(५) राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीसंदर्भात केंद्र व राज्य शासनातील दुवा म्हणून काम 
करणे. 

(8) राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरणासंबंधित शासन स्तरावरील बैठकांना हजर राहणे. 


३. डॉ. माने यांच्याकडे राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरणाच्या अंमळलबजावणीसंबंधी कामकाज सोपविण्यात आले 
असल्याने, त्यांच्यासाठी निर्माण करण्यात आलेल्या अधिसंख्य पदास यापुढे संचालक (राष्ट्रीय शैक्षणिक 
धोरण) असे संबोधण्यात यावे. 

४. डॉ. माने, संचालक (राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरण) यांची बैठक व्यवस्था, वाहन व्यवस्था व राष्ट्रीय 
शैक्षणिक धोरणाच्या कामकाजासाठी त्यांना आवश्‍यक त्या लघुलेखक, लिपिक व शिपाई अशा कर्मचारी 
वर्गाची व्यवस्था संचालक, उच्च शिक्षण, पुणे यांनी करावी. 

प. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीच्या अनुषंगाने उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाच्याअंतर्गत 
सर्व संचालनालयांचे समन्वय आवश्‍यक असल्याने विभागातील सर्व संचालकांनी संचालक (राष्ट्रीय शौक्षणिक 
धोरण) यांच्याशी समन्वय साधून उचित कार्यवाही करावी. 

६. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, तंत्र शिक्षण व कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, सर्व 
अभिमत विद्यापीठे, सर्व समुह विद्यापीठे, सर्व अर्थसहाय्थित विद्यापीठे यांनी, डॉ. माने, संचालक (राष्ट्रीय 
शैक्षणिक धोरण) यांना राष्ट्रीय शौक्षणिक धोरणाचे वरील कामकाज जलदगतीने व यडास्वीरित्या 
करण्यासाठी, आवश्‍यक ते सहकार्य करावे. 


शासन आदेडा क्रमांकः आस्था-२०२२/प्र.क्र. २७७/मशि-१ 


७. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२२१२२३१६४६२४२००८ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आंदेशानुसार FATA, —_igitally signed by PRATAP PANDURANG 


LUBAL 
Date: 2022.12.23 16:49:09 +05'30' 
(प्रताप पां. CHATS ) 
उप सचिव, महराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, उपमुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई 

४. मा. मंत्री, उच्च व तंत्र शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

५. प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. सर्व सह सचिव / उप सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

७. संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. संचालक, तंत्र शिक्षण संचालनालय, मुंबई 

९. संचालक, कला संचालनालय, मुंबई 

१०. संचालक, ग्रंथालय संचालनालय, मुंबई 

११. कुलसचिव, सर्व अकृषि विद्यापीठे, सर्व अभिमत विद्यापीठे, सर्व समुह विद्यापीठे, सर्व अर्थसहाय्यित 
विद्यापीठे (उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत) 

१२. सर्व विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण व तंत्र शिक्षण 

१३. सर्व अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

१४. निवड नस्ती म.शि.-१. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


